राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार गृहनिर्माण विभाग (खुद्द) करिता 
एकूण ४ वाहने अनुज्ञेय करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.२५५/भाग-१/प्रशा-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०१ जानेवारी, २०२१ 
प्रस्तावना:- 
गृहनिर्माण विभाग ( खुद्द) करिता वाहन आढाव्यात एकूण ४ वाहनांच्या अनुज्ञेयतेस वित्त विभागाने सन 
२०१५ मध्ये मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुषंगाने गृहनिर्माण विभाग ( खुद्द) करिता वाहनांच्या अनुज्ञेयते विषयी शासन 
आदेश निर्गमित करण्याचे अनावधानाने राहिलेले आहे. सबब, या विभागासाठी वाहनांच्या अनुज्ञेयतेबाबत शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय:- 

गृहनिर्माण विभाग ( खुद्द) करिता राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने एकूण ४ वाहने अनुज्ञेय केलेली 
अहेत. त्याअनुषंगाने खालील ४ वाहने गृहनिर्माण विभाग ( खुद्द ) करिता अनुज्ञेय करण्यास शासन मान्यता देत 
आहे. 


अ.क्र पदनाम अनुज्ञेय वाहने 
| a | मा. मंत्री, गृहनिर्माण विभाग PF | 
२ मा. ऱाज्यमंत्री, गृहनिर्माण विभाग PF | 
३ प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग PF | 
४ स्टाफ़ कार PF | 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६/१५ विनियम, दिनांक २१/०१/२०१५ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०११३२०३०३००९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ied by Pralhad Deobai 
Government Of Maha’ 


Pralhad Deobarao ®:: 
Paighan 


(प्र. दे. पायघन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. प्रधान सचिव ( वित्त), वित्त विभाग तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (प्र. सु.व र. व. का), सामन्य प्रशासन विभाग तथा सदस्य, राज्यस्तरीय वाहन आढावा 
समिती, मंत्रालय, मुंबई. 
३. परिवहन आयुक्‍त, तथा सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई-५१. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.२५५/भाग-१/प्रशा-१ 


४. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (कार्या विनियम), मंत्रालय, मुंबई 

९. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१ कार्यासन गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती ( नोंदणीशाखा ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


